RNI No. MAHBIL/ 2009/ 35529 


सत्यमेव 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष १, अंक १२] 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २३ - २९ , २०१५ / वैषाख ३- ९, शके १९३७ 


[ पृष्ठे १६, किंमत : रुपये १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 


( ३ ) 


शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 
जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई (१) शहर यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिउनि -१ /मुंबई/निवडणूक / पुष्पांजली के . सो .लि ./ १००३/ २०१५ . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ७३अअअ 
(५अ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक ) नियम , २०१४ चे नियम ६४ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
मी , चंद्रकांत वि . टिकुळे, जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई (१ ) शहर , पुष्पांजली को 

ऑपरेटीव्ह क्रेडीट सोसायटी, लि ., २६ जुनी फुल गल्ली, भुलेश्वर , मुंबई ४०० ००२ या संस्थेचे खालील नमूद केलेले संचालक त्यांच्या 
नावासमोर नमूद केलेल्या मतदारसंघातून सन २०१४ - १५ ते सन २०१९ -२०२० , या पाच वर्षाच्या (दिनांक १३ मार्च २०१५ ते १२ मार्च २०२० ) 
कालावधीसाठी यथोचितरित्या गठित झाल्याचे जाहीर केले आहे : 
अनुक्रमांक उमेदवाराचे नाव 

उमेदवारांचा पत्ता 

मतदारसंघ 
( २ ) 
१ पुंडे ज्ञानेश्वर यशवंत 

१० / १५, बेडेकर सदन , तात्या घारपुरे पथ , सर्वसाधारण 

गिरगाव , मुंबई ४०० ००२ . 
दुराफे ज्ञानेश्वर जनार्दन ५ / ८, नवजीवन कॉलनी, मोरी रोड , 

सर्वसाधारण 
माहिम, मुंबई ४०० ०१६ . 
सुकाळे विठ्ठल दामोदर २०५ , चिंतामणी बि ., मुंबई मराठी ग्रंथ 

सर्वसाधारण 
संग्रहालय मार्ग, नायगांव क्रॉस लेन , दादर , 

मुंबई ४०० ०१४ . 
४ दुराफे जगदीश दत्तात्रय ऑल्पीया टॉवर , बी विंग , १५०२/ बी , 

सर्वसाधारण 
ना . म. जोशी मार्ग, बकरी अड्डा , 

भायखळा (प .), मुंबई ४०० ०११ . 
जाधव मोहन दौलत २१८ / बी विघ्नहर्ता, ग . द. आंबेकर मार्ग , 

सर्वसाधारण 
काळाचौकी , मुंबई ४०० ०३३ . 
तापकीर मुरलीधर गोपीनाथ ६९ - बी , गणेश मंदिरामागे, भुलेश्वर , 

सर्वसाधारण 
मुंबई ४०० ००२. 
७ लोखंडे अशोक बाबुराव 

ओ / ३०२ , करवीरनगर हौ . सो ., 

अनुसूचित जाती / जमाती 
एस . एन . दुबे रोड, रावलपाडा , 

दहिसर ( पूर्व), मुंबई ४०० ०६८ . 
८ येणारे दादाभाऊ गुलाब ६ / ३२५ , कोहिनुर मील चाळ , 

इतर मागासवर्गीय 
महात्मा फुले रोड , नायगांव , 

दादर , मुंबई ४०० ०१४ . 
भाग एक ( को.वि .पु.) - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २३- २९ , २०१५ / वैषाख ३ - ९, शके १९३७ 


__ ( २) 


भटक्या विमुक्त 
जाती / जमाती 


महिला राखीव 


९ मुंडे आबासाहेब दगडू 

पडवळ चाळ , पुणे - नाशिक रोड , 
कांबळे हॉस्पीटलच्या मागे, भोसरी , 

पुणे- ३७ . 
१० गाढवे मीना शशिकांत 

३/ ३०४, स्वामीकृपा सोसायटी , 

बोरभाट क्रॉसलेन , गिरगांव, मुंबई ४०० ००४. 
११ फदाले रुपाली रोहिदास 

सी - ३०३, खन्ना अपार्टमेंट को - ऑप. हौ . सो . लि ., 

असल्फा , घाटकोपर ( प.), मुंबई ४०० ०८४ . 
सदरचा आदेश आज दिनांक १७ मार्च २०१५ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


महिला राखीव 


चंद्रकांत वि . टिकुळे , 
जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा 

जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, मुंबई ( १) शहर. 


पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक विशा / नमुं / राजकीय / नमुंमपानि - २०१५ / १११७/ १५ . -ज्याअर्थी, 
आगामी नवी मुंबई महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक सन २०१५ 
च्या निवडणुकीचा कार्यक्रम , राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्यामुळे 
दिनांक २४ मार्च २०१५ रोजीपासून आचारसंहिता अंमलात आली 
आहे. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालय हद्दीत , नवी मुंबई महानगरपालिका 
कार्यक्षेत्रात दिनांक २२ एप्रिल २०१५ रोजी मतदान होणार असून दिनांक 
२३ एप्रिल २१०५ रोजी मतमोजणी होणार आहे ; 
___ आणि ज्याअर्थी, मतदान शांत , निर्भय व निःपक्षपाती वातावरणात 
पार पडावे, याकरिता नवी मुंबई आयुक्तालय हद्दीत कायदा व सुव्यवस्था 
राखणे आवश्यक आहे . 
___ त्याअर्थी, मी , के . एल . प्रसाद, पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई, मला 
मुंबई पोलीस कायदा, १९५१ कलम ३६ प्रमाणे प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार , नवी मुंबई आयुक्तालयातील, नवी मुंबई महानगरपालिका 
कार्यक्षेत्रातील सर्व पोलीस ठाणे स्वाधीन अधिकारी यांना खालील नमूद 
केलेप्रमाणे लेखी अगर तोंडी आदेश देण्याचे अधिकार प्रदान करीत आहे . 

१. रस्त्यावरून जाणाऱ्या जमावाचे अगर मिरवणुकीतील व्यक्तींचे 
वागणे अगर कृत्य याबाबत आदेश देणे . 

२ . ज्या मार्गाने मिरवणूक किंवा जमाव जाईल अगर जाणार 
नाही ती वेळ व मार्ग निश्चित करणे . 

३. सार्वजनिक ठिकाणी अगर सार्वजनिक करमणुकीच्या कार्यक्रमाचे 
वेळी वापरण्यात येणाऱ्या ध्वनीक्षेपकाच्या ध्वनीची तीव्रता निश्चित 
करून दिलेली वेळ यावर नियंत्रण करणे . 

४ . मिरवणुकीचेप्रचाराच्या निमित्ताने जाहीर सभा घेण्याचेठिकाण , 
दिनांक व वेळ याबाबत नियंत्रण करणे . 

हा आदेश नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या, नवी मुंबई 
महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात दिनांक २ एप्रिल २०१५ चे ०० - ०१ वा . 
पासून ते दिनांक २४ एप्रिल २०१५ चे २४ - ०० वा . पर्यंत लागू राहील . 

या आदेशाचा भंग करणारी व्यक्ती मुंबई पोलीस कायदा, १९५१, 
कलम १३४ प्रमाणे कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील . 

सदरचा आदेश माझ्या सही, शिक्क्यानिशीदिलेला आहे. 


पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक विशा / नमुंमनपानि / मनाई आदेश / १६२९ / १५ . - ज्याअर्थी, 
महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने, पनवेल तालुक्यातील ग्रामपंचायत 
सार्वत्रिक निवडणूक व पोट -निवडणूक २०१५ चा कार्यक्रम जाहीर 
केलेला आहे . दिनांक ३० मार्च २०१५ रोजी ०० - ०१ वा . पासून ते 
दिनांक २५ एप्रिल २०१५ रोजी दरम्यान आदर्श आचार संहिता अंमलात 

आली आहे . 
___ त्याअर्थी, मी , के. एल . प्रसाद, पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता सन १९७३ चे कलम १४४ अन्वये मिळालेल्या 
अधिकाराचा वापर करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयांतर्गत पनवेल 
तालुक्यातील नानोशी, वडघर , सांगुर्ली, कोळखे, मोर्चे, वाकडी, बारवाई, 
खानावळे , साई, वाजे, रोहिंजन व उलवे ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक 
व देवळोली ग्रामपंचायत पोट-निवडणुकीच्या कार्यक्षेत्रात , सक्षम 
प्राधिकरणाच्या परवानगीशिवाय ऑटो रिक्षा, टेम्पो, सायकल , ट्रक , 
ट्रेलर, बस , सायकल व इतर वाहनांवर राजकीय पक्षाचे बोधचिन्ह , 
झेंडे लागणे, घोषवाक्य लिहीणे, प्रदर्शन करणे इत्यादींवर या आदेशाद्वारे 
निबंध घालीत आहे . हे आदेश दिनांक २ एप्रिल २०१५ रोजीचे ००- ०१ 
वा. पासून ते दिनांक २५ एप्रिल २०१५ रोजीचे २४- ०० वा. पर्यंत 
अंमलात राहतील. 
___ प्रत्येक इसमावर हे आदेश तामील करणे शक्य नसल्यामुळे हे 
एकतर्फी आदेश पोलिसांमार्फत , ध्वनिक्षेपकावर जाहीर करून त्याची 
प्रसिद्धी करावी असेही आदेशीत करीत आहे. हे आदेश आज दिनांक 
२ एप्रिल २०१५ रोजी माझी सही व शिक्क्यानिशी पारित करित आहे. 


के . एल . प्रसाद , 
पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई. 


नवी मुंबई , 
दिनांक १ एप्रिल २०१५ . 


के . एल . प्रसाद , 
पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई. 


काय 


ज 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २३- २९ , २०१५ / वैषाख ३-९, शके १९३७ 

कार्यकारी दंडाधिकारी, संगमेश्वर , ( देवरूख ) यांजकडून 
पार्टी नंबर १ 

पार्टी नंबर २ 
( १) श्री . बळीराम बंडु गुरव 

( १) श्री . भिकाजी दत्ताराम सावंत 
( २) श्री . विष्णू विठोबा सावंत 

( २) श्री . रविंद्र श्रीराम सावंत 
( ३) श्री . चंद्रकांत राजाराम कडु 

( ३) श्री . सुभाष कृष्णा सावंत 
( ४ ) श्री . शांताराम अर्जुन करंडे 

( ४ ) श्री . संतोष केशव जाधव 
( ५) श्री . रमेश धोंडु जौरत 

( ५ ) श्री. प्रकाश सोमचंद्र करंडे 
( ६ ) श्री . दिपक केशव वास्कर 

( ६ ) श्री . संतोष जगन्नाथ सावंत 
( ७) श्री . तुकाराम गंगाराम करंडे 

( ७ ) श्री . संतोष सोमा वास्कर 
पार्टी नं . १ यांचे समर्थक / ग्रामस्थ सर्व 

( ८ ) श्री . प्रभाकर गणपत सावंत 
राहणार वाशी तर्फे देवरूख (माळवाशी), 

( ९ ) श्री. बळीराम गंगाराम सावंत . 
ता . संगमेश्वर . 

पार्टी नं . २ यांचे समर्थक / ग्रामस्थ सर्व राहणार 

वाशी तर्फे देवरूख ( माळवाशी), ता . संगमेश्वर . 

क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १४४ प्रमाणे 
____ मौजे वाशी तर्फे देवरूख येथील श्री . देवी ग्रामदेवी निनावी व धननी देवी या देवस्थानाचे मानपानावरून दोन्ही पार्टीमध्ये वाद असलेबाबतचा 
पोलीस निरीक्षक देवरूख यांचा दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१५ रोजीचा अहवाल प्राप्त झालेला आहे. दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१५ व २७ फेब्रुवारी 
२०१५ रोजी चर्चा करणेकरिता सभा आयोजित करणेत आलेली होती. सदर सभेमध्ये पार्टी नं . १ व पार्टी नं . २ यांचेमधील वाद न मिटल्याबाबत 
सांगितले . 

पोलीस निरीक्षक, देवरूख यांच्या अहवालामध्ये वाशी तर्फे देवरूख या गावांमध्ये श्री . निनावी देवी या ग्रामदेवतेचे मंदीर असून त्या देवस्थानाचे 
विष्णु विठोबा सावंत , शांताराम अर्जुन करंडे, रमेश धोंडू जौरत तुकाराम गंगाराम करंडे ( गावकर ), बळीराम बंडू गुरव ( पुजारी) तसेच भिकाजी 
दत्ताराम सावंत , पांडूरंग गोविंद भालेकर असे मानकरी आहेत. वरील मानकऱ्यांमध्ये सन २०११ मध्ये मानकरी यांचे मानपानावरून व देवळामधील 
उत्सव साजरे करण्यावरून मानकरी व लोकांमध्ये मतभेद निर्माण होऊन दोन पाया॑ ( गट ) निर्माण झालेले असून गावांमधील लोकांची दोन्ही 
पार्थ्यांमध्ये विभागणी झालेली आहे. सन २०१२ व सन २०१३ सालामधील गांवचे देवळातील साजरे झालेले शिमगा उत्सव , नवरात्र उत्सव वगैरे 
देवळामधील धार्मिक कार्यक्रम पार्टी नं. १ मधील विष्णू विठोबा सावंत, शांताराम अर्जुन करंडे, रमेश धोंडू जौरत , तुकाराम गंगाराम करंडे 
( गावकर ), बळीराम बंडू गुरव ( पुजारी), चंद्रकांत राजाराम कडू, दिपक केशव वास्कर यांना व त्यांचे पार्टीमधील लोकांना डावलून पार्टी नं . २ 
मधील रविंद्र श्रीराम सावंत , सुभाष कृष्णा सावंत , संतोष केशव जाधव, प्रकाश सोमचंद्र करंडे, प्रभाकर गणपत सावंत, संतोष जगन्नाथ सावंत , 
संतोष सोमा वास्कर यांनी आपले पार्टीचे मानकरी भिकाजी दत्ताराम सावंत , पांडूरंग गोविंद भालेकर व आपले पार्टीमधील लोकांकरवी पूर्वीचे 
रीतीरिवाजाप्रमाणे व परंपरेनुसार साजरे होत असलेले सण व उत्सव साजरे न करता आपलेपरीने सन २०१२ व सन २०१३ मधील सण व उत्सव 
साजरे केलेले आहेत . ते पार्टी नं . १ यांना मान्य नाही . त्यामुळे सन २०१४ मध्ये वरील दोन्ही पार्टीमध्ये उत्सव साजरे करणे वरून वाद निर्माण 
झाल्याने सन २०१४ मधील शिमगा/ होळी व नवरात्र उत्सवामध्ये क्री . प्रो . को . क . १४४ चा मनाई आदेश जारी करण्यात आलेला होता. 

वरील पार्टी नं . १ व पार्टी नं . २ यांची दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१५ व २७ फेब्रुवारी २०१५ रोजी चालू असलेल्या सभेत शिमगा/ होळी 
उत्सवाबाबत एकत्र बसवून त्यांचेशी सन २०१५ मधील दिनांक २ मार्च २०१५ ते २० मार्च २०१५ या कालावधीत साजरा होणाऱ्या शिमगा /होळी 
उत्सवाबाबत चर्चा विनिमय केला असता पार्टी नं . १ हे पूर्वीचे रितीरिवाजाप्रमाणे व परंपरेनुसार व पार्टी नं . २ हे सन २०१२ व सन २०१३ या 
सालामध्ये आपले परीने देवळामधील उत्सव व कार्यक्रम साजरे केले. त्याप्रमाणे शिमगा / होळी उत्सव साजरा करण्यास इच्छुक आहेत . यावरून 
दोन्ही पार्थ्यांमध्ये कोणत्याही प्रकारची तडजोड अथवा एकमत झालेले नाही. 

यातील पार्टी नं . १ ने गावामध्ये अशांततानिर्माण होऊन शिमगा उत्सवाला गालबोट लागेल अशी स्थिती निर्माण झाली असल्याबाबतचा 
तक्रार अर्ज या कार्यालयाकडे दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१५ रोजी सादर केला होता. त्यामुळे आज दिनांक २ मार्च २०१५ रोजी तहसील कार्यालय 
देवरूख येथे कार्यकारी दंडाधिकारी, संगमेश्वर यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा आयोजित करण्यात आली होती. सदर सभेत देखील कोणताही ठोस 
तोडगा निघलेला नाही . 

एकंदरीत वर नमूद हकीकत पाहता दोन्ही पार्टीकडील लोक हे कोणत्याही एका गोष्टीवर ठाम नाहीत. दोन्ही पार्टीना आमचे कार्यालयात दिनांक 
२४ फेब्रुवारी २०१५ तसेच आज दिनांक २ मार्च २०१५ रोजी हजर करून आमचे समक्ष झालेल्या चर्चेत कुठलाही ठोस तोडगा निघालेला नाही . 

मधील १ ते ९ व त्यांचे समर्थक / ग्रामस्थ तसेच पार्टी नं . १ मधील १ ते ७ व त्यांचे समर्थक / ग्रामस्थ यांचेत होळी 

न एकमत झालेले नसल्याने सदर गावी कायदा व सव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये याकरिता श्री देवी निनावी देवी 
गांव वाशी तर्फे देवरूख याठिकाणी चालू असणारे शिमगा उत्सवामध्ये सदर वाशी तर्फे देवरूख ( माळवाशी ) या गावात सी . आर. पी . सी . १४४ प्रमाणे 
मनाई आदेश लागु होणेस विनंती आहे असे पोलीस निरीक्षक , देवरूख यांनी आपले अहवालात स्पष्टपणे नमूद केले आहे . 
भाग एक ( को .वि. पु.) - १अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २३- २९, २०१५ / वैषाख ३ -९, शके १९३७ 


पोलीस निरीक्षक देवरूख यांचेकडील अहवाल विचारात घेता वाशी तर्फे देवरूख (माळवाशी) येथील दोन्ही पार्टीमध्ये वाद असल्यामुळे कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे. तसेच कार्यकारी दंडाधिकारी, संगमेश्वर ( देवरूख) यांच्या दालनात दोन्ही पार्टीना दिनांक २ 
मार्च २०१५ रोजी सुनावणीची पुरेशी संधी देऊनही दोन्ही पार्टीमध्ये एकमत झाले नाही . सबब शिमगा उत्सव साजरा करताना वाद निर्माण होण्याची 
दाट शक्यता असल्याने शिमगा उत्सव शांततेने पार पडेल असे वाटत नाही . सबब व उत्सव काळात सार्वजनिक शांततेचा भंग व कायदा 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची दाट शक्यता असल्याची माझी खात्री झाली आहे . सबब मी वैशाली माने , कार्यकारी दंडाधिकारी , संगमेश्वर 
( देवरूख) मला प्रदान केलेल्या शक्तीचा वापर करून खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहे : 

फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ मधील कलम १४४ प्रमाणे आदेश 
(१) दिनांक २ मार्च २०१५ रोजी ११- ०० वाजले पासून ते २० मार्च २०१५ रोजी २४ -०० वाजेपर्यंत ग्रामदेवता मंदिर श्री निनावी देवी व धननी 
देवी या देवस्थानापासून २०० मीटर परिसरात ( जाण्यायेण्याचा मार्ग व राहाती घरे वगळून ) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ मधील कलम १४४ 
प्रमाणे पार्टी नं. १ व पार्टी नं . २ तसेच त्यांचे समर्थक / ग्रामस्थ यांना मनाई आदेश लागु करणेत येत आहे . 

( २ ) सदरचेमंदिरचे २०० मीटर परिसरात ५ अगर ५ पेक्षा जास्त असामींना जमाव करण्यास मनाई करणेत येत आहे. 
( ३) सदर हुकमाची जो कोणी अवमान्यता करील तो भारतीय दंड संहिता १९६० चे कलम १८८ अन्वये शिक्षेस पात्र होईल . 


देवरूख, 
दिनांक २ मार्च २०१५ . 


वैशाली माने , 
कार्यकारी दंडाधिकारी , 
संगमेश्वर ( देवरूख) . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून । प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 
क्रमांक रा. अ./ २००७ / २०१५. - श्रीमती चित्रा रा . हंकारे , सह क्रमांक रा. अ./२००१ / २०१५. श्री . चं. प्र. रघुवंशी, दिवाणी 
दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , पनवेल यांना दिनांक ३० मार्च २०१५ ते । न्यायाधीश, क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, श्रीवर्धन यांना 
२ एप्रिल २०१५ रोजीच्या ४ दिवसांची अर्जित रजा पुढील दिनांक दिनांक ३० मार्च २०१५ ते ४ एप्रिल २०१५ अशी ६ दिवसांची अर्जित 
३ एप्रिल २०१५ रोजीच्या सुट्टीला जोडून मंजूर करणेत येत आहे . रजा दिनांक २८ मार्च २०१५ व २९ मार्च २०१५ व दिनांक 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

५ एप्रिल २०१५ रोजीच्या सुट्टीला जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या 
श्रीमती चित्रा रा.हंकारे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 

परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 
सह दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर , पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात 

___ पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
येत आहे . 

श्री . चं. प्र. रघुवंशी, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
__ महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 

दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, श्रीवर्धन 
करणेत येत आहे की , श्रीमती चित्रा रा. हंकारे , ह्या अधिकारी जर 

येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे. 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश , ___ महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
व. स्तर , पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या करणेत येत आहे की , श्री . चं. प्र. रघुवंशी, हे अधिकारी जर , उपरोक्त 
असत्या . 

कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर व 
श्रीमती चित्रा रा. हंकारे, ह्या अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन 

न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, श्रीवर्धन या पदावर स्थानापन्न म्हणून 
आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे . 

काम करीत राहीले असते . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार दिवाणी न्यायाधीश , 

__ श्री . चं . प्र. रघुवंशी , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन 
वरिष्ठ स्तर, पनवेल यांजकडे राहील . 

आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
श्री . म . मोडक , 

उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्री . व्ही . आर . 
रायगड- अलिबाग, 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

घराळ , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , माणगाव यांचेकडे राहील . 
दिनांक ३० मार्च २०१५ . रायगड - अलिबाग . 

श्री . म. मोडक , 
रायगड - अलिबाग , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
दिनांक २७ मार्च २०१५ . 

रायगड - अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २३- २९, २०१५ / वैषाख ३- ९, शके १९३७ 


५ 


BY THE DEPUTY COMMISSIONER OF 
POLICE (OPERATIONS ), BRIHAN 

MUMBAI 


(f) Maroons which exceed 10 cms. In length 
and 2 .5 cms. In a diameter. 

( g ) Garland of crackers exceeding 20 feet. 

(h ) Any other firework that is likely to 
generate big fire shuttering noise . 


Order 


No. CP /XI(6 )/640 (04 )/2015 . — Commissioner of 
Police , Brihan Mumbai. Order under Clause ( u ) 
of sub -section ( 1 ) of section 33 of the Maharashtra 
Police Act, 1951 (Mah . XXII of 1951). Directions 
for use of fireworks in the City of Brihan Mumbai. 
In the City of Mumbai and its suburbs , and 
whereas it is noticed that fireworks mostly and 
frequently are used in streets , public places , near 
hospitals causing inconvenience , annoyance , risk , 
danger or damage to the resident, passers by or 
passengers travelling in vehicles, in the vicinity . 

Now , therefore , in exercise of powers conferred 
upon me by clause (u ) of sub -section (1) of section 
33 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah . 
XXII of 1951) read with sub - section ( 2 ) of section 
10 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah . 
XXII of 1951) I, Sanjay Barkund , Deputy 
Commissioner of Police (Operations), Brihan 
Mumbai hereby make the following orders : 


( 3 ) No person shall display fireworks between 
10 -00 p.m . to 6 -00 a.m . at any place. 

(4 ) No person shall display fireworks in the 
silence zones , which include Hospitals , 
Educational, Institutions, Courts etc. within it s 
surrounding area of 100 meters . 

(5 ) No person will produce /sale/display the fire 
crackers known as Big crackers, which is likely to 
generate noise level exceeding 125 decibels at a 
distance of 4 meters from the point of bursting . 


(6 ) No person shall display chain crackers 
(malas ) which may generate noise level exceeding 
105 decibels. 


(7 ) It is ordered that no person in or upon any 
street or public place in Brihan Mumbai during 
the above period shall ignite any fireworks or 
exhibit any burning fireworks so as to cause an 
injury or harm to any persons. 


( 1) This order is effective during the period 
from 6th April 2015 to 5th May 2015 (Both days 
inclusive) 


(8 ) I further direct that this order be published 
by affixing copies thereof in conspicuous places. 


( 9 ) Whoever contravenes the provisions of 
clause (u ), sub -section ( 1) of section 33 of the 
Maharashtra Police Act, 1951 is liable to be 
punished u /s . 133 (i) with imprisonment for a 
term which may extend to Eight days or with 
fine which may extend to Rs. 1250 (Rupees One 
Thousand Two Hundred Fifty ) or with both . 


( 2 ) No person shall burn or set of or throw a 
firework or send up a fire balloon or rocket or 
upon or within street or building in Brihan 
Mumbai : 

(a ) Tadtady ( also called tratary , putputy , 
martinicas, chitals , etc .). It contains yellow 
phosphorous, a highly poisonous substance, if 
accidentally swallowed by a child may prove 
fatal. 

(6 ) Thrown Down (Apti Bar). 
(c ) Cork Amorces. 

( d ) Big Crackers which exceed 21 grams in 
weight, 3.8 cms. In length and 1. 99 cms. In a 
diameter. 


Given under my hand and seal this 1st April 
2015 . 


SANJAY BARKUND , 
Deputy Commissioner of 

Police (Operations), 
Brihan Mumbai. 


(e ) Ukhali Daru . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २३- २९, २०१५ / वैषाख ३ - ९, शके १९३७ 


BY THE DEPUTY COMMISSIONER OF 

POLICE (OPERATIONS), 

BRIHAN MUMBAI 


Order 


(f) Assemblies in or about law courts and 
offices of the Government and local bodies in 
discharge of Governmental or Semi-Governmental 
functions. 

(g ) Assemblies in or about schools, colleges 
and other educational institutions for academic 
activities. 

(h ) Assemblies in factories , shops and 
establishments for normal trade, business and 
callings . 

(i) Such other assemblies and the processions 
as may be permitted by Zonal Deputy 
Commissioners of Police , Brihan Mumbai and 
their supervisory officers. 

Notwithstanding the expiration of this order 
after the period hereinabove mentioned , 

( a ) Any investigation or legal proceedings 
may be instituted , continued or enforced . 

(6 ) Any penalty , forfeiture of punishments 
incurred in respect of any contravention of this 
order may be imposed as if this order had not 
expired . 


No. CP /XI(6 )/ A . P . /701(08 )/2015 . — Whereas , it 
is considered necessary by me for the preservation 
of the public order to prohibit any assembly of 
five or more persons and any procession of any 
persons throughout the City of Brihan Mumbai 
and for the period hereinafter mentioned . 

Now , therefore, I, Sanjay Barkund , Deputy 
Commissioner of Police (Operations), Brihan 
Mumbai in exercise of the powers conferred upon 
me by sub -section (3 ) of section 37 read with 
sub - section (2 ) of section 10 of the Maharashtra 
Police Act, 1951 (Mah . Act XXII of 1951) do , 
prohibit : 

(i) Any assembly of five or more persons, 
( ii) Any procession of any persons ; and 

(iii) Any use of loudspeakers and amplifying 
instruments , musical band and bursting of 
crackers in any procession by the assembly for 
the period commencing from 00 -01 hours on 
18th April 2015 and ending at 24 - 00 hours on 
2nd May 2015 throughout the City of Brihan 
Mumbai. 

The prohibition contained in the order shall 
not apply to : 

( a ) Marriage / thread /naming ceremony, 
assemblies etc. 

(6 ) Funeral assemblies and procession on 
way to crematorium /burial places . 

(c ) Statutory meeting of companies of clubs , 
Co -operative societies and other societies and 
associations. 

(d ) Social gathering and meeting of clubs, 
Co -operative societies and other societies and 
associations to transact their normal business. 

(e ) Assemblies in or about Cinema houses, 
theatres or any place of public amusement for 
the purpose of watching films, dramas or 
performances as the case may be . 


I, further direct that this order will be published 
and promulgated in Brihan Mumbai by affixing 
copies thereof in conspicuous public places, and 
by proclaiming the same through loudspeakers or 
megaphones as well as publishing through media . 


Given under my hand and seal this 15th April 
2015 . 


SANJAY BARKUND , 
Deputy Commissioner of 
Police (Operations), 
Brihan Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २३ - २९ , २०१५ / वैषाख ३ - ९, शके १९३७ 


७ 


BY THE DEPUTY COMMISSIONER OF 

POLICE (OPERATIONS ), 

BRIHAN MUMBAI 


Order 


2. If any persons goes armed with such article 
or carrying any corrosive substance or explosive 
or missile in contravention of such prohibition he 
shall be liable to be disarmed of the corrosive 
substance or explosive or missile shall be liable to 
seized from him by any police officer and the 
article corrosive substance , explosive or missile so 
seized shall be forfeited to the State Government. 


No. CP /XI(6 )/ L . W . 7702( 04 )/ 2015 . — Whereas 
I consider it necssary for the preservation of 
public peace and public safety in Brihan Mumbai 
I, Sanjay Barkund Dy. Commissioner of Police 
(Operations), Brihan Mumbai in exercise of the 
power conferred upon me under sub - section ( 1 ) 
and (2 ) of section 37 read with sub -section (6 ) of 
section 2 and sub - section (2 ) of section 10 of the 
Maharashtra Police Act (Mah XXII of 1951) do 
hereby prohibit the following acts throughout 
Brihan Mumbai for the period from 00 .01 hours 
of 4th April 2015 to 24 -00 hours on 3rd May 
2015 . 


3 . This order will not be applicable to any 
person being in service or employment of any 
Government or Government undertaking required 
by his superiors or by the nature of his duties, to 
carry weapons. The order will also not be 
applicable to Private Security Guards or Gurkhas 
or Chowkidars etc ., employed on watch - n -ward 
duties carrying lathis admeasuring in length not 
exceeding 34/, feet . 


4 . Notwithstanding the expiration of this order 
after the period hereinabove mentioned : 

(a ) Any investigation or legal proceeding 
may be instituted , continued or enforced . 

(6 ) Any penalty , forfeiture or punishments 
incurred in respect of any contravention of this 
order may be imposed ; as if this order had not 
expired . 


( 1) The carrying of arms, cudgels, swords, 
spears, bludgeons , unlicensed gun , knives, 
sticks or lathis or any other articles which is 
capable of being used for causing physical 
harms (violence ). Save for such firearms where 
license has been granted by this authority or 
where specific permission is sought for carriage 
of such arms from the competent authority . 

( 2 ) The carrying of any corrosive substance 
or explosive. 

(3) The carrying, collection and preparation 
of stones or other missiles or instruments or 
means of casting or impelling missiles . 

(4 ) The exhibition of persons or corpses or 
figures of effigies thereof. 

(5 ) The public utterance of cries, singing of 
song , playing of music. 

(6 ) Delivery of harangues , the use of 
gestures or mimetic , representations and the 
preparations, exhibition or dissemination of 
pictures, symbols , placards or any other object 
or thing which may in the opinion of any 
police officer posted in Brihan Mumbai City 
Police offend against decency or morality or 
undermine the security of or tend to over 
throw the State. 


5 . I, further direct that this order shall be 
published and promulgated in Brihan Mumbai 
by affixing copies thereof in conspicuous public 
places and by announcing the same through 
loudspeakers or megaphones , as well as publishing 
through media . 


Given under my hand and seal this 31st March 
2015 . 


SANJAY BARKUND , 
Deputy Commissioner of 
Police (Operations), 
Brihan Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २३ - २९, २०१५ / वैषाख ३ - ९, शके १९३७ 


BY THE DEPUTY COMMISSIONER OF 

POLICE (OPERATIONS) , 

BRIHAN MUMBAI 


Order 


(f) Assemblies in or about law courts and 
offices of the Government and local bodies in 
discharge of Governmental or Semi-Governmental 
functions. 

(g ) Assemblies in or about schools, colleges 
and other educational institutions for academic 
activities. 

(h ) Assemblies in factories, shops and 
establishments for normal trade, business and 
callings. 

(i) Such other assemblies and the processions 
as may be permitted by Zonal Deputy 
Commissioners of Police , Brihan Mumbai and 
their supervisory officers. 

Notwithstanding the expiration of this order 
after the period hereinabove mentioned , 

(a ) Any investigation or legal proceedings 
may be instituted , continued or enforced . 

(6 ) Any penalty , forfeiture of punishments 
incurred in respect of any contravention of this 
order may be imposed as if this order had not 
expired . 


No. CP /XI(6 )/ A . P . /701(07 )/2015 . — Whereas, it 
is considered necessary by me for the preservation 
of the public order to prohibit any assembly of 
five or more persons and any procession of any 
persons throughout the City of Brihan Mumbai 
and for the period hereinafter mentioned . 

Now , therefore , I, Sanjay Barkund , Deputy 
Commissioner of Police (Operations), Brihan 
Mumbai in exercise of the powers conferred upon 
me by sub -section (3 ) of section 37 read with 
sub - section ( 2 ) of section 10 of the Maharashtra 
Police Act, 1951 (Mah . Act XXII of 1951) do, 
prohibit : 

(i) Any assembly of five or more persons, 
(ii ) Any procession of any persons ; and 

( iii ) Any use of loudspeakers and amplifying 
instruments , musical band and bursting of 
crackers in any procession by the assembly for 
the period commencing from 00 -01 hours on 
3rd April 2015 and ending at 24 -00 hours on 
17th April 2015 throughout the City of Brihan 
Mumbai. 

The prohibition contained in the order shall 
not apply to : 

(a ) Marriage /thread /naming ceremony , 
assemblies etc . 

(6 ) Funeral assemblies and procession on 
way to crematorium /burial places. 

(c ) Statutory meeting of companies of clubs , 
Co-operative societies and other societies and 
associations. 

(d ) Social gathering and meeting of clubs , 
Co-operative societies and other societies and 
associations to transact their normal business . 

(e ) Assemblies in or about Cinema houses , 
theatres or any place of public amusement for 
the purpose of watching films, dramas or 
performances as the case may be . 


I, further direct that this order will be published 
and promulgated in Brihan Mumbai by affixing 
copies thereof in conspicuous public places , and 
by proclaiming the same through loudspeakers or 
megaphones as well as publishing through media . 


Given under my hand and seal this 31st March 
2015 . 


SANJAY BARKUND , 
Deputy Commissioner of 
Police (Operations), 
Brihan Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २३- २९ , २०१५ / वैषाख ३ - ९, शके १९३७ 


Inspector concerned , in whose jurisdiction the 
premises fall. The person dealing in property 
business , shall also inform in writing , to the 
Senior Police Inspector concerned , in whose 
jurisdiction the premises fall, about the particulars 
of the said tenants . 


THE COMMISSIONER OF POLICE , 
GREATER MUMBAI 

Order 
(Under Section 144 of Criminal Procedure 

Code, 1973 ) 
No. CP /XI(6 )/ 144 /( 2 ) /2015 . — Whereas , reports 
have been received that due to the situation 
prevailing in the areas under the control of 
Commissioner of Police , Brihan Mumbai, it is 
apprehended that terrorist /anti-social elements 
may seek hide outs in the residential areas of the 
said Police Stations, and there is every likelihood 
of breach of peace and disturbance of public 
tranquility and also there is grave danger to 
human life, health and safety and injury to 
public property on that account . 


4 . If the person to whom the accomodation is 
let/ sub - let/rented out is a Foreigner , then the 
owner and the Foreigner , shall furnish his Name, 
Nationality , Passport details i.e . PP . No., Place 
and date of issue, validity , Visa details i. e. Visa 
No., category place and date of issue , validity 
whether he is registered , if so , Registration place 
and number and reason for stay in city . 


5 . This order shall come in to force with effect 
from 21st April 2015 and shall be effective for 
period of 60 days upto 19th June 2015 (both 
days inclusive ) unless withdrawn earlier . 


2. And whereas, it is necessary that some 
checks should be put on landlords/tenants so that 
terrorist/anti- social elements in the guise of tenants 
may not cause explosion , riots, shootouts. affray 
etc ., and that immediate action is necessary for 
the prevention of the same. 


6 . Any person contravening this order shall 
be punishable under section 188 of the Indian 
Penal Code . 


7 . As the Notice cannot be served individually 
on all concerned , the order is hereby passed 
ex -parte . It shall be published for the information 
of public , through press , and by affixing copies 
on the Notice Boards of the Police Stations, 
Divisional ACSP , Zonal DCSP , Municipal Ward 
offices and by affixing copies at Tahsil and Ward 
offices. 


3 . Now , therefore I, Sanjay Barkund , Dy. 
Commissioner of Police (Operations ), Greater 
Mumbai and Executive Magistrate, vide powers 
conferred upon me u ./ sec. 144 of the Criminal 
Procedure Code , 1973 (Act II of 1974 ) r/ w the 
Commissioner of Police , Brihan Mumbai s Order 
dated 23rd December 1959 u /s 10 sub - section (2 ) 
of the Maharashtra Police Act , 1951 (Mah . Act 
XXII of 1951) do herby order that no landlord / 
owner/person of any house/ property which falls 
under the jurisdiction of Mumbai Police 
Commissioner shall let /sub -let /rent out any 
accommodation to any person , unless and until 
he has furnished the particulars of the said 
tenant/tenants to the Senior Police Inspector of 
the Police Station concerned . All persons who 
intend to take accommodation on rent shall inform 
in writing , in this regard to the Senior Police 


Given under my hand and seal this 15th day of 
the April 2015 . 


SANJAY BARKUND , 
Deputy Commissioner of 

Police (Operations), 
and Executive Magistrate, 

Greater Mumbai. 


HTT 


Viato ( sl. fa .y.) 


? 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २३ - २९, २०१५ / वैषाख ३ -९, शके १९३७ 


काम करण्याची इच्छा असल्याने ग्रामपंचायत विघटीत करू नये असे 
तोंडी निवेदन सरपंच व सदस्यांनी सांगितले . 

सद्यःस्थितीत भडकंबा ग्रामपंचायतीच्या एकूण ९ सदस्यांपैकी ५ 
पदे रिक्त झाल्याने ग्रामपंचायतीच्या एकूण सदस्य संख्येच्या निम्म्यापेक्षा 
जास्त पदे रिक्त झाली आहेत . विद्यमान ग्रामपंचायतींची मुदत दिनांक 
११ ऑगस्ट २०१५ पर्यंत असून सदरचा कालावधी हा सहा महिन्यांपेक्षा 
कमी आहे. प्रकरणी जर रिक्त झालेली पदे पोट -निवडणुकीने भरण्याचे 
आदेश दिले तर तशी कार्यवाही करण्यास पुरेसा कालावधी मिळणार 
नाही त्यामुळे रिक्त झालेली पदे भरण्याचे आदेश देणे संयुक्तिक 
होणार नाही असे माझे मत आहे . 
___ म्हणून , मी, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत 

अधिनियम कलम १४५ (१अ) नुसार व शासन ग्रामविकास व जलसंधारण 
विभागाकडील क्र . व्हीपीए. १०८३ /( सीआर-१६७० )/ २१ , दिनांक 
१ जून १९८३ च्या राजपत्रातील अधिसूचने अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकाराचा वापर करून या आदेशाद्वारे ग्रामपंचायत , भडकंबा, 
ता . संगमेश्वर , जिल्हा रत्नागिरीचेविघटित करीत आहे. सदरचा आदेश 
ज्या तारखेपासून महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्रात प्रसिद्ध होईल त्या 
तारखेपासून ग्रामपंचायत विघटीत झाल्याचे अंमलात येईल . 


राधेश्याम मोपलवार , 
विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग . 


विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांचे कार्यालय , 
कोकण भवन, पहिला मजला, नवी मुंबई ४०० ६१४ , 

दिनांक १० एप्रिल २०१५ 
वाचा. - (१) जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांचेकडील पत्र क्र . 

जिकार / ग्रापनि / डे-१ / ४६१९ / कावि - १३० / २०१५, 

दिनांक २० फेब्रुवारी २०१५ . 
( २) मु . का . अ. जि . प. रत्नागिरी यांचे पत्र क्र . 

रजिप / साप्रवि / ग्राप /कार्या/ ३ / २२८ / २०१४ , 

दिनांक २८ जानेवारी २०१५ . 
( ३) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम 

१४५(१अ). 
( ४ ) शासन ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाकडील 

अधिसूचना क्र . व्हीपीए. १०८३/ (सीआर-१६७० )/ 
२१, दिनांक १ जून १९८३. 

आदेश 
क्रमांक विकास / ग्रापं ./ कार्या- ३: २/ ग्रा .पं . भडकंबा/ २०१५ . 
ग्रामपंचायत भडकंबा, ता . संगमेश्वर , जिल्हा रत्नागिरी येथील ९ सदस्यांपैकी 
( १) श्री . सुरेश रामचंद्र कटम , (२ ) श्री . कमलेश शांताराम 
म्हावळणकर , ( ३) श्री . गणपत बाळ मोरे , ( ४ ) श्रीमती मिरा मिलिंद 
लोध या सदस्यांनी दिनांक २१ ऑगस्ट २०१४ रोजी राजीनामे दिल्याने 
तसेच श्री . सतिश कमलाकर भोसले यांना एकूण अपत्यांच्या संख्येत 
दोन पेक्षा अधिक वाढ झाल्याने अपर जिल्हाधिकारी , रत्नागिरी यांनी 
२४ फेब्रुवारी २०१४ रोजीच्या आदेशान्वये अपात्र केल्याने महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायत अधिनियम कलम १४५ (१ - अ ) नुसार सदर ग्रामपंचायत 
विघटीत करण्याचा प्रस्ताव उपरोक्त संदर्भ क्र . १ अन्वये या कार्यालयास 
प्राप्त झालेला आहे . 

सद्यःस्थितीत एकूण ९ ग्रामपंचायत सदस्यांच्या पदापैकी एकूण ५ 
सदस्य पदे रिक्त झालेली आहेत म्हणजेच एकूण सदस्य संख्येच्या 
निम्म्यापेक्षा जास्त पदे रिक्त झाली आहेत. संबंधितांनी सक्षम प्राधिकारी 
यांचेकडे मुदतीत अपिल दाखल केलेले नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र ग्रामपंचायत 
अधिनियम कलम १४५( १- अ) नुसार भडकंबा ग्रामपंचायत विघटीत 
करावी असा प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जि . प. रत्नागिरी , 
यांनी जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांचेमार्फत सादर केलेला आहे. सदस्यांच्या 
राजीनाम्याच्या खरेपणाची खात्री ग्रामपंचायतीच्या दिनांक २४ सप्टेंबर 
२०१४ च्या मासिक सभेपुढे करणेत आली, त्याबाबत महाराष्ट्र ग्रामपंचायत 
अधिनियम कलम २९ (३ ) नुसार जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांचेकडे 
विवाद अर्ज दाखल झालेले नाहीत . 

सदर प्रकरणी अधिनियमातील कलम १४५ (१अ) नुसार ग्रामपंचायत 
विघटनाची कार्यवाही करण्यापूर्वी विद्यमान सदस्यांचे म्हणणे ऐकून 
घेण्याकरिता दिनांक ७ एप्रिल २०१५ रोजी सुनावणी घेण्यात आली. 
सदर सुनावणीस सरपंच श्रीमती प्रांजल प्रशांत शिंदे व सदस्य 
श्री . मंगेश बाळू कारकर , श्री . आश्रफ महमद साठविलकर , श्रीमती 
अर्चना चंद्रकांत कांबळे तसेच ग्रामसेवक , ग्रा . पं . भडकंबा उपस्थित 
होते . सुनावणीवेळी आम्ही विना तक्रार व्यवस्थित काम करीत असून 
सर्वानुमते ठराव घेतले आहेत त्यामुळे राहिलेल्या कालावधीत आमची 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 
क्रमांक रा. अ./ १८७३/ २०१५ . श्री. रा. रा. पोंदकुले, सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , पेण यांना दिनांक २५ मार्च २०१५ ते २७ मार्च 
२०१५ रोजीची ३ दिवसांची अर्जित रजा पुढील दिनांक २८ मार्च २०१५ 
रोजीच्या चौथा शनिवारच्या सुट्टीला जोडून मंजूर करण्यात येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . रा. रा . पोंदकुले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , पेण म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 
___ महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
करणेत येत आहे की , श्री . रा. रा. पोंदकुले , हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, 
पेण या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . रा . रा . पोंदकुले , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन 
आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालय 
जावक क्रमांक ५०९ , दिनांक १० फेब्रुवारी २०१५ च्या स्थायी आदेशाप्रमाणे 
राहील . 

श्री . म. मोडक , 
रायगड - अलिबाग , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
दिनांक २४ मार्च २०१५ . 

रायगड - अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २३- २९ , २०१५ / वैषाख ३ - ९, शके १९३७ 


११ 


पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांजकडून 

सदर ग्रामपंचायत निवडणुकीचे काळात कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या 
वाचले . - (१) राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडून । 

कोणत्याही उमेदवाराने खाजगी इमारत अथवा आवारात पोष्टर , झेंडे, 
क्रमांक रानिआ/ ग्रापंनि / २०१५ / प्र. क्र . ५ / 

बॅनर्स , कापडी फलक लावणे, नोटिसा चिटकविणे, घोषणा लिहिणे 
का . ८ , दिनांक २४ मार्च २०१५ 

इत्यादीचा वापर करावयाचा असल्यास त्यांनी प्रथम जागा मालकाची 
( २) जा . क्र . विशा/ ग्रा .प.नि /निवडणूक / मनाई आदेश / 

लेखी परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. अशी लेखी परवानगी संबंधित 
१३ / २०१५ , दिनांक ९ एप्रिल २०१५ . 

पोलीस स्टेशनला दाखवून पोलिसांचा ना हरकत दाखला घेणे देखील 

बंधनकारक राहील अशा रीतीने खाजगी जागेवर लावलेले बॅनर्स , 
आदेश 

पोष्टर्स इत्यादीमुळे रहदारीस अडथळा होणार नाही व उजेड व हवा 
ज्याअर्थी, उपोद्घातातील अनुक्रमांक १ मधील अधिसूचनेनुसार अडवली जाणार नाही हे पाहाणे त्या पक्षाच्या उमेदवाराला बंधनकारक 
राज्य निवडणूक आयोगाने, अंबरनाथ तालुक्यातील हिललाईन पो . स्टे . राहील . 
अंतर्गत खरड व शिवाजीनगर पो . स्टे . अंतर्गत काकोळे या ग्रामपंचायती 

___ मी सूचना देतो की, सदरहू आदेशाच्या प्रती खरड व काकोळे या 
करीता निवडणूक , २०१५ चा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. आदर्श ग्रामपंचायतींच्या निवडणूक क्षेत्रात सहज दिसणाऱ्या सार्वजनिक ठिकाणी 
आचारसंहिता दिनांक ३० मार्च २०१५ पासून लागू झाली असून त्याकरिता । चिटकवून ध्वनिक्षेपकाद्वारे सदर आदेश प्रसारित करावा व तशा नोंदी 
दिनांक ३१ मार्च २०१५ ते ७ एप्रिल २०१५ या कालावधीत नामनिर्देशन 

घेण्यात याव्यात . 
पत्राची छाननी होऊन दिनांक १० एप्रिल २०१५ रोजी नामनिर्देशन पत्र 

__ सदर मनाई आदेश दिनांक ९ एप्रिल २०१५ रोजी ००- ०१ वा. पासून 
मागे घेण्याचा अंतिम दिनांक आहे. दिनांक २२ एप्रिल २०१५ रोजी 

ते दिनांक २३ एप्रिल २०१५ रोजी २४-०० वा . पावेतो लागू राहील . 
मतदान व दिनांक २३ एप्रिल २०१५ रोजी मतमोजणी व निकाल जाहीर 

सदर मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरूद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, 
करण्यासाठी प्रक्रिया पुर्ण होणार आहे . 

१९५१ चे कलम १३१ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 
त्या अनुषंगाने विविध राजकीय पक्ष प्रचारासाठी झेंडे उभारणे , 

सदर आदेश दिनांक ९ एप्रिल २०१५ रोजी असे सही शिक्क्यानिशी 
बॅनर्स, कापडी फलक , पोस्टर लावणे, नोटिसा चिटकविणे, घोषणा 

जारी केलेला आहे . 
लिहिणे , कमान , पताका, कट आउट लावणे किंवा चिन्हें वापरतात , 

परम बीर सिंह, 
त्यामुळे अनेक वेळा दोऱ्या , काठ्या व तत्सम भाग रस्त्यावर आडवा 
येऊन रहदारीस अडथळा होतो. ज्याअर्थी प्रचाराचे कालावधीत अशा 

पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर . 
किरकोळ कारणावरून वाद निर्माण होऊन पक्ष कार्यकर्त्यांमध्ये असंतोषांचे प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 
वातावरण तयार होते त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 

क्रमांक रा. अ./ २००८ / २०१५ . श्री . रा. रा. पोंदकुले, सह दिवाणी 
होऊन सार्वजनिक शांततेचा भंग होऊ शकतो . 

न्यायाधीश , क . स्तर , पेण यांना दिनांक ३१ मार्च २०१५ ते ४ एप्रिल 
त्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील पोलीस उप आयुक्त २०१५ रोजीची ३ दिवसांची अर्जित रजा पुढील दिनांक ६ एप्रिल २०१५ 
परिमंडळ - ४ , उल्हासनगर अंतर्गत अंबरनाथ तालुक्यातील हिललाईन । 

रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
पो . स्टे . अंतर्गत खरड व शिवाजीनगर पो . स्टे . अंतर्गत काकोळे या 

मंजूर करण्यात येत आहे . 
ग्रामपंचायत क्षेत्रांत निवडणुकीच्या अनुषंगाने जनजीवन सुरळीत 

___ पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
राहण्यासाठी सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी तसेच 

श्री . रा. रा. पोंदकुले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊन सामाजिक तेढ 

सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पेण म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात 

येत आहे . 
निर्माण होऊ नये म्हणून मी परम बीर सिंह पोलीस आयुक्त , ठाणे 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
शहर , सन १९५१ चा कायदा महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम कलम ३३ 

करणेत येत आहे की , श्री . रा . रा . पोंदकुले, हे अधिकारी जर उपरोक्त 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून ठाणे 

कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , 
पोलीस आयुक्तालयातील खरड व काकोळे या ग्रामपंचायत क्षेत्रात 

पेण या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम कलम ३३(१)( प ) अन्वये रहदारीस अडथळा 

श्री . रा . रा. पोंदकुले, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन 
होईल किंवा उजेड व हवा निर्वेधपणे येण्यास प्रतिबंध होईल अशा 

आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
रीतीने कोणत्याही सार्वजनिक रस्ता व सार्वजनिक जागेवर बॅनर्स लावणे, उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालय 
फलक लावणे, खांबावर झेंडे लावणे यांस या आदेशाच्या तारखेपासून जावक क्रमांक ५०९, दिनांक १० फेब्रुवारी २०१५ च्या स्थायी आदेशाप्रमाणे 
परिमंडळ - ४ उल्हासनगर अंतर्गत अंबरनाथ तालुक्यातील हिललाईन 

राहील . 
पो . स्टे . अंतर्गत खरड व शिवाजीनगर पो . स्टे . अंतर्गत काकोळे या 

श्री . म. मोडक , 
ग्रामपंचायत क्षेत्रांत निवडणूक प्रक्रिया संपेपर्यंतच्या कालावधीसाठी मी रायगड - अलिबाग , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
प्रतिबंध करीत आहे . 

दिनांक २७ मार्च २०१५ . 

रायगड - अलिबाग . 
भाग एक ( को .वि.पु.) - २अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २३- २९, २०१५ / वैषाख ३ - ९, शके १९३७ 


BY THE DEPUTY COMMISSIONER OF 

____ POLICE ( OPERATIONS ) BRIHAN 
MUMBAI AND EXECUTIVE MAGISTRATE 


I direct that this Order shall be published in 
the Official Gazette and promulgated in Brihan 
Mumbai by affixing copies there of in conspicuous 
public places and by proclaiming the same 
through loudspeakers or megaphones in Brihan 
Mumbai. 


Given under my hand and seal this 6th April 
2015 . 


SANJAY BARKUND, 
Deputy Commissioner 
of Police (Operations ), 
Brihan Mumbai and 
Executive Magistrate . 


Note . — Any application by any person aggrieved 
to rescind or alter the above order should be 
made to , The office of Dy. Commissioner of Police 
(Operations), opp . Mahatma Jyotiba Phule Market , 
D . N . Road , Mumbai. 


Order 
No. CP /XI(6 )/Bye- Election -01- 2015 . — Whereas, 
polling Bye -Election of 176 - Vandre East 
Constituency is to take place at a number of 
polling stations in above Constituency on the 
11th April 2015 ; 

And whereas , a large number of voters are 
likely to visit various polling stations to exercise 
their right of voting ; 

And whereas, I consider it necessary for the 
purpose of preventing obstruction , annoyance 
and injury or risk of obstruction , annoyance and 
injury to persons lawfully employed and for the 
purpose of preventing the distrubance of the 
public tranquillity , to so direct. 

Now , therefore, I, Sanjay Barkund , Dy . 
Commissioner of Police ( Operations), Brihan 
Mumbai and Executive Magistrate , specially 
empowered under section 144 of the Code of 
Criminal Procedure (Act II of 1974 ) read with 
sub -section ( 2 ) of the section 10 of the Bombay 
Police Act, 1951 (Bom . Act XXII of 1951) do 
hereby inexercise of the above said powers . 

Order 
First , that no person not being a candidate in 
connection with the election for which polling is 
to take place at a polling station or the accredited 
agent of such a candidate or an official engaged 
in connection with the election or any public 
servant engaged in duty at or in the vicinity of 
such polling station shall between 6 -00 a .m . and 
12 midnight on the 11th April 2015 , loiter or join 
or from any assembly or group of persons of any 
public through fare, highway road , street lane, 
bye -lane or any other public place within a 
distance of one hundred metres radius from any 
polling station 176 -Vandre East Constituency . 

And secondly that all intending voters visiting 
a polling station for the purpose of voting shall 
from queues in front of the polling station , one 
for males and another for females and that each 
intending voter shall enter the polling station 
serially in accordance with his or her position in 
the queue as and when voters are admitted to 
the polling station incompliance with the directions 
of the Presiding Officer . 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

क्रमांक रा. अ./१०६१ / २०१५. – श्रीमती स . अ. मलिक , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, पनवेल , 
यांची दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१५ रोजीची एक दिवसाची अर्जित रजा 
मागील दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१५ ते १० फेब्रुवारी २०१५ रोजीच्या ४ 
दिवसांच्या अर्जित रजेला जोडून पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत 
आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
श्रीमती स. अ. मलिक , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, पनवेल, म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
करणेत येत आहे की , श्रीमती स . अ . मलिक , ह्या अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर , प्रथम वर्ग, पनवेल , या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहील्या असत्या . 

श्रीमती स . अ. मलिक , ह्या अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन 
आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे . 


रायगड- अलिबाग, 
दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१५. 


सही / 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २३- २९ , २०१५ / वैषाख ३ - ९, शके १९३७ 
उप विभागीय अधिकारी, महाड, विभाग, महाड यांजकडून 

शुद्धीपत्र 
क्रमांक एम . आय. डी . सी ./ कात -५ / जलनिस्सारण योजना /र. नं -१ / २००३. - ची अधिसूचना दिनांक २७ ऑक्टोबर, २ नोव्हेंबर २०११ चे महाराष्ट्र 
शासन राजपत्र, भाग ४- ब मध्ये पृष्ठ क्रमांक १ ते ३ वर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ चे कलम ३२ ( २) अन्वये प्रसिद्ध करण्यात 
आलेल्या अधिसूचनेतील नोंदी खालीलप्रमाणे वाचण्यात याव्यात : 

अनुसूची 

जिल्हा रायगड , तालुका महाड , गाव राजेवाडी 
ऐवजी 

वाचावे 
स . नं . हि . नं . 

हि . नं . 

क्षेत्र 
( ३ ) ( १ ) 

( ३ ) 
हे . आर 

हे . आर 
० ०१ . ७ 
३अ ० ०७. ३ 

३अ 

० ०७. ३ 
० ०१. ७ 


स . नं . 


७५ 


३ब 


महाड , 


सुषमा सातपुते , 
उप विभागीय अधिकारी, 
महाड विभाग, महाड . 


दिनांक १५ एप्रिल २०१५ . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 
क्रमांक रा . अ./१८४८ / २०१५. – श्रीमती सी. एम . साळुके, तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश -१, रायगड- अलिबाग , या दिनांक ८ मार्च २०१५ ते 
२५ मार्च २०१५ अशी १८ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येत 


आहे . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 
क्रमांक रा. अ./ १८७४ / २०१५. – श्रीमती नं. ता . घाडगे, दिवाणी 
न्यायाधीश, व. स्तर , अलिबाग, यांना दिनांक १६ मार्च २०१५ ते 
२० मार्च २०१५ रोजीची ५ दिवसांची परिवर्तीत रजा पुर्वलक्षी प्रभावाने 
मंजूर करणेत येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्रीमती नं . ता . घाडगे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर , अलिबाग म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात । 
येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
करणेत येत आहे की , श्रीमती नं . ता . घाडगे, ह्या अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश , 
व. स्तर , अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या । 
असत्या . 

श्रीमती नं . ता . घाडगे , ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित 
करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे. 

उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालय 
जावक क्रमांक ५०९, दिनांक १० फेब्रुवारी २०१५ च्या स्थायी आदेशाप्रमाणे 
राहील . 

श्री . म. मोडक , 
रायगड- अलिबाग , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
दिनांक २४ मार्च २०१५ . 

रायगड - अलिबाग . 


पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्रीमती सी . एम . साळुके , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर 
त्यांची तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१, रायगड - अलिबाग, म्हणून पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 
___ महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
करणेत येत आहे की , श्रीमती सी . एम . साळुके, ह्या अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १, 
रायगड- अलिबाग, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या 
असत्या . 
__ श्रीमती सी . एम . साळुके, ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित 
करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे. 

उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालय 
जावक क्रमांक ५०९, दिनांक १० फेब्रुवारी २०१५ च्या स्थायी आदेशाप्रमाणे 
राहील . 

श्री . म . मोडक , 
रायगड- अलिबाग , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
दिनांक २४ मार्च २०१५ . 

रायगड - अलिबाग . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २३- २९, २०१५ / वैषाख ३- ९, शके १९३७ 


पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांजकडून 

( ४) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय . 
अधिसूचना 

( ५ ) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी 
क्रमांक विशा/ मनाई आदेश / ०७ / २०१५. - ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस परवानगी दिलेल्या सभा /मिरवणुका . 
आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना 

( ६) सर्व शासकीय/ निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत 
यांच्याकडून महागाई, वीज भारनियमन व जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी 

असलेले ठिकाण . 
मोर्चे, आंदोलने , निदर्शने , घेराव, धरणे, सभा इ. आयोजन केले जाण्याची 
दाट शक्यता आहे. तसेच माहे एप्रिल, २०१५ मध्ये पढीलप्रमाणे दिनांक सदर मनाई आदेश दिनांक १२ एप्रिल २०१५ रोजी ०० -१० वाजेपासून 
१४ एप्रिल २०१५ रोजी भारतरत्न डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर जयंती, दिनांक २६ एप्रिल २०१५ रोजी २४ -०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 
दिनांक २१ एप्रिल २०१५ रोजी अक्षय्य तृतीया असे सण साजरे होणार । 

वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध मुंबई पोलीस अधिनियम , 
आहेत . 

१९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 
त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था 
अबाधित राखण्यासाठी मी , परम बीर सिंह, पोलीस आयुक्त , ठाणे 

ठाणे शहर , 

परम बीर सिंह , 
शहर , मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७( १ ) अन्वये 

दिनांक ९ एप्रिल २०१५ . पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर . 
जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी 
खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे : 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 
(१) शस्त्रे, सोटे , तलवारी, भाले, बंदुका , लाठ्या किंवा शरीरास 

___ क्रमांक रा. अ./ २०३९ / २०१५. - श्री. गौ. प्र. शिरसाट , दिवाणी 
इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे . 

न्यायाधीश , व. स्तर, पनवेल यांना दिनांक ४ एप्रिल २०१५ ते 
(२ ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने ७ एप्रिल २०१५ अशी ४ दिवसांची अर्जित रजा अर्जित मंजूर करणेत 
जमा करणे . 

येत आहे. 
( ३) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

( ४) सार्वजनिक रीतीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे __ श्री. गौ. प्र. शिरसाट , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
इत्यादी. 

दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 

आहे . 
( ५ ) व्यक्तीच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
( ६) सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील 

करणेत येत आहे की , श्री . गौ . प्र. शिरसाट , हे जर उपरोक्त कालावधीत 
शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल 

रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल या पदावर 
अशी भाषणे, हावभाव , चित्रफलक, प्रदर्शित करणे . 

स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 
( ७) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर 

___ श्री . गौ . प्र. शिरसाट, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत 
सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इ. कृत्यांना या 

आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे . 
आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्री . आर . के . 
वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत . 

खोमणे, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , पनवेल यांजकडे राहील . 
“ जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या 
आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल किंवा ज्यास 

श्री . म . मोडक , 
अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सूट दिलेली आहे. " 

रायगड - अलिबाग , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार दिनांक ३१ मार्च २०१५ . 

रायगड - अलिबाग . 
नाहीत : 
( १) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 
( २) प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका . 
( ३) सरकारी /निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेऱ्या येथे जमलेले 
लोक . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २३ - २९, २०१५ / वैषाख ३-९, शके १९३७ १५ 
पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांजकडून 

( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात 
मनाई आदेश 

येईल अशा पद्धतीने मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम 

३७ (१) व ( ३) विरुद्ध वर्तन करणे . 
क्रमांक पोआ / नमुं / वि . शा ./ म . आ ./ १६२६/ २०१५. - ज्याअर्थी, 

( ४ ) मंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ च्या कलम ३७ चे 
नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध 

पोट- कलम ( ३) पाचकिंवा पाच पेक्षा जास्त लोकाचा जमाव करण्यास 
राजकीय पक्ष , सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने , 

पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांचे पूर्व परवानगीशिवाय सभा घेणेस 
धरणे, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलनाच्या कार्यक्रमाचे आयोजन 

किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे . 
करतात . दिनांक १४ एप्रिल २०१५ रोजी डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर 

( ५ ) जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिकविधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह 
जयंती, दिनांक २१ एप्रिल २०१५ रोजी अक्षय्य तृतीया असे सण / 

इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही . 
उत्सव तसेच परिमडळ - १ वाशीचे हद्दीत नवी मुंबई महानगरपालिका 
सार्वत्रिक निवडणूक -२०१५ व परिमडळ -२, पनवेल चे हद्दीत ग्रामपंचायत 

(६ ) वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व 

ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे 
निवडणूक होणार असून त्या अनुषंगाने दिनांक २२ एप्रिल २०१५ रोजी 

आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही . 
मतदान होणार आहे. अशावेळी नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयामध्ये 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये या दृष्टीकोनातून 

( ७ ) सदरचे आदेशाची जाहिररीत्या ठळक प्रसिद्धी करावी. 
दिनांक ८ एप्रिल २०१५ रोजीचे००-०१ वा . पासून ते दिनांक २२ एप्रिल ( ८ ) या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती मुंबई पोलीस 
२०१५ रोजीचे २४- ०० वा . पर्यंत १५ दिवसांकरिता मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणेशिक्षेस पात्र होईल . 
अधिनियम, १९५१ च्या कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) चा अंमल जारी करणे सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यनिशी दिलेला आहे . 
आवश्यक आहे . 
__ ( २ ) आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , नवी मुंबई 

प्रशांत खैरे , 
पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी मुंबई पोलीस 

नवी मुंबई , 

पोलीस उपायुक्त, विशेष शाखा , 
अधिनियम , १९५१ च्या कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक दिनांक २ एप्रिल २०१५ . पोलीस आयक्त , नवी मंबईकरिता. 
आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे. 

( ३) त्याअर्थी, मी , प्रशांत खैरे , पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 
नवी मुंबई, मला पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये प्रदान क्रमांक रा. अ./ १६४४ / २०१५. - श्री . आर . के . खोमणे , 
केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ 

२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल, यांना दिनांक १६ मार्च 
च्या कलम ३७ (१) व ( ३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर 

२०१५ ते २० मार्च २०१५ अशी ५ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक 
करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक ८ एप्रिल २०१५ 

२१ मार्च २०१५ व २२ मार्च २०१५ चे सुट्टीस जोडून मंजूर करणेत येत 
रोजीचे ०० - ०१ वा . पासून ते दिनांक २२ एप्रिल २०१५ रोजीचे २४ -०० 

आहे . 
वा . पर्यंत १५ दिवसांकरिता खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या 
आदेशान्वये मनाई करीत आहे : 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
( अ ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य 

श्री . आर. के. खोमणे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
बरोबर नेणे . 

२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर , पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्ती 

करण्यात येत आहे . 
( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा 
फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
करणे . 

करणेत येत आहे की , श्री . आर . के . खोमणे, हे अधिकारी जर 
___ ( क ) शस्त्रे , सोटे, भाले, तलवारी, दंड, काठ्या, बंदुका व 

उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू व. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 
बरोबर नेणे . 

श्री . आर . के . खोमणे , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन 
( ड) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
पुढाऱ्यांचे चित्राचेप्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती सी . आर . 
( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे . 

हंकारे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर पनवेल यांचेकडे राहील . 
( फ ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा 
राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास 

श्री . म. मोडक , 
प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणेकिंवा आविर्भाव करणे, रायगड - अलिबाग , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या दिनांक १२ मार्च २०१५ . 

रायगड- अलिबाग . 
कृत्यावर बंदी घालीत आहे . 


गय 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २३- २९, २०१५ / वैषाख ३- ९, शके १९३७ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ई विभाग, मुंबई 

यांजकडून 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यू -ई /एचएसजी /( टीसी)/ ८५९६/ १५४६७ / 
२०११. सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ई विभाग, मुंबई 
याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , श्री लक्ष्मी को - ऑप . हौसिंग 
सोसायटी लि ., सी . एस . नं . १९४४ , १/ १९४४ , २ / १९४४, 
३ /१९४४ , ४ / १९४४, ५ / १९४४ , ( सध्या प्लॉट नं . १९४४ मध्ये 
एकत्रीत ) भायखळा डिव्हिजन, एन . एम . जोशी मार्ग, भायखळा 
( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०२७ ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० मधील ( १९६१ चा महा . २४ ) यांच्या कलम ९(१) 
अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम 
१२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चा नियम 
१०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात । 
आले असे आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था एच / पूर्व विभाग, मुंबई 

यांजकडून 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यू -ई /एचएसजी/( टीसी) / ३६४ / १५८२९ / 
२०१४- १५ / २०१४. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एच / पूर्व 
विभाग, मुंबई याद्वारेअधिसूचीत करीत आहे की , गोल्डन व्हॅली 
बिल्डिंग नं . १, सी को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि ., सर्व्हे नं . ३१० , 
पार्ट व्हिलेज , कोले कल्याण , कलीना मार्केट , कॅनरा बँक समोर , 
सांताक्रुझ ( पूर्व), मुंबई ४०० ०९८ नोंदणी क्र . एमयूएम / डब्ल्यू- एच 
ई / एचएसजी / टीसी / १५८२९ / १४ -१५ / २०१४ ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महा. २४) यांच्या 
कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चा 
नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 

आर. टी . इटकर , 
मुंबई, 

सहायक निबंधक , 
दिनांक १९ ऑगस्ट २०१४. सहकारी संस्था, एच-पूर्व विभाग, मुंबई . 


मुंबई, 
दिनांक ७ जुलै २०११. 


आर . एस . लोखंडे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, ई-विभाग, मुंबई. 


पहाय 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था एच / पूर्व विभाग, मुंबई 

यांजकडून 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यू -ई / एचएसजी/ (टीसी)/ ३६८ / १५८३० / 
२०१४ -१५ / २०१४ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एच / पूर्व 
विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , मिनी रोझ 
को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि ., सीटीएस नं . ४९ , ५०बी, सीएसटी 
रोड, कलीना, सांताक्रुझ (पूर्व), मुंबई ४०० ०९८ नोंदणी क्र . एमयूएम / 
डब्ल्यू -एच ई / एचएसजी / १५८३० / १४- १५ / २०१४ ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महा . २४ ) यांच्या 
कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चा 
नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (मुंबई शहर ) 

झो . पु. प्रा ., मुंबई यांजकडून 
क्रमांक झोपुप्रा / सनि / कार्यासन-१/ टेसि -३/ ११५२ / सन २०१४. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( मुंबई शहर ) झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी 
प्रमाणपत्र यशोवन टॉवर सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , प्लॉट 
नं . ९६ए / ९६ बी /९७, यशोवन टॉवर , टी . एच. कटारिया मार्ग , 
माहिम , मुंबई ४०० ०१६ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० ( १९६१ चा महा. २४) यांच्या कलम ९(१ ) अन्वये 
नोंदणी क्रमांक एम. यू.एम./ एस . आर.ए./ एच. एस . जी ./ टी . सी ./ १२५६१ / 
सन २०१४ , दिनांक २५ जुलै २०१४ नुसार नोंदविण्यात आली व 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम, १९६१ चा नियम १० ( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

राजेश लव्हेकर, 

सहायक निबंधक , 
मुंबई , 

सहकारी संस्था (मुंबई शहर ) , 
दिनांक २५ जुलै २०१४ . 

झो. पु. प्रा ., मुंबई . 


आर . टी . इटकर , 
मुंबई , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक २१ ऑगस्ट २०१४ . सहकारी संस्था , एच- पूर्व विभाग, मुंबई . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
CENTRAL PRESS . 21- A . NETAJI SUBHASH ROAD . CHARNIROAD . MUMBAL 400 004 AND PUBLISHED AT DIREC" 

AD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २३- २९, २०१५ / वैषाख ३ - ९, शके १९३७ 


१७ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था एच / पश्चिम विभाग , 

मुंबई यांजकडून 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यएचडब्ल्यु / एचएसजी /( टीसी) /१५८८५ / 
१५८३० / २०१४ -१५ / २०१४ .- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
एच /पश्चिम, मुंबई याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , न्यु व्हाईट 
रोझ को ऑप. हौसिंग सोसायटी लि ., सीटीएस नं. सी / १२८८, एस 
नं . २८२, शेरली राजन रोड, बांद्रा - पश्चिम, मुंबई ४०० ०५० 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . 
२४ ) यांच्या कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त 

अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम, १९६१ चा नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


डॉ . किशोर एन मांडे, 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , एच- पश्चिम , मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक ८ ऑगस्ट २०१४ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था पनवेल , 

____ जि . रायगड, मुंबई यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्युएल /एचएसजी/( टीसी)/ २९५५ / २०१४ 
१५ / सन २०१४ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
जिल्हा रायगड याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , दत्तगुरू सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्या. पनवेल , सी . एस . टी . नं . ६२९ / १, ६२९ / 
बी ., जुन्या पोष्टाजवळ , ता . पनवेल , जिल्हा रायगड नोंदणी क्र . 
आरजीड / पीडब्ल्युएल / एचएसजी / टीसी / २९५५ / २०१४ / २०१५ / सन 
२०१४ दिनांक ३० जुलै २०१४ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० ( सन १९६१ चा महा. २४ ) यांच्या कलम ९ (१ ) 
अन्वये तीचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 


ओ. टी . भालके, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था पनवेल , 


पनवेल, रायगड , 
दिनांक ३० जुलै २०१४ . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २३ - २९ , २०१५ / वैषाख ३- ९, शके १९३७ 


The Police officer will also promulgate this order 
as per the provisions of Sec . 163 of Bombay 
Police Act . 

PRAMOD SHEWALE , 

Deputy Commissioner of 
Navi Mumbai, 

Police , Special 
dated 7th February 2014 . Branch , Navi Mumbai. 


OFFICE OF THE COMMISSIONER OF 
POLICE , NAVI MUMBAI 

Order 
No .CP /NM /S .B ./440 / 2014 . — Whereas, information 
has been received that due to the situation 
prevailing in the areas of the Police Stations 
within the Navi Mumbai Police Commissionerate , 
it is apprehended that terrorists/ anti- social 
elements may use second hand (used cars ) vehicles 
and they may seek hideouts in the rented 
residential areas viz . flat , room , bunglow etc . in 
the area of Navi Mumbai to execute their 
disruptive acts and there is every likelihood of 
breach of peace and disturbance of public 
tranquility and there is grave danger to human 
life and safety as well as injury to the public 
property . 

And whereas, it is necessary that some checks 
should be put on owners and purchasers/leasors 
of vehicles and flat , room , bunglow etc ., so that 
terrorist/ anti-social elements in the guise of 
purchasers or tenants would not cause disturbance 
of peace and Beach of Public Order and that 
immediate action is necessary for the prevention 
of the same. 

Now therefore , I, Pramod Shewale, Deputy 
Commissioner of Police , Special Branch , Navi Mumbai, 
in exercise of powers conferred upon me by 
section 144 of Code of Criminal Procedure , 1973 
(No. 2 of 1974 ) do hereby order that no any 
owner, purchaser of vehicles or purchaser , Saler, 
leasor or tenant of flat, room , bunglow etc . falling 
under jurisdiction of areas in the police stations 
within the Navi Mumbai Police Commissionerate 
shall sale or rent any vehicle or flat , room , 
bunglow etc . to any person unless and until he 
has furnished the particulars of such purchaser 
of the vehicle or such tenants or leasee of flat, 
room , bunglow etc. to the concerned police station . 

This order shall come into force with effect 
from 8th February 2014 and shall be effective for 
a period of 60 days upto 8th April 2014 (both 
days inclusive ) 

Any person contravening this order shall be 
punished under section 188 of Indian Penal 
Code. 

As the notice cannot be served individually to 
all concerned , the order is hereby passed 
ex -parte . It shall be published for information of 
public through press and affixing the copies on 
the Notice Board of the Sr. P . Is ., A .Cs. P ., D .Cs. P . 
and the copies to be furnished to all N .M .M . C . 
offices in Navi Mumbai and by affixing the 
copies at conspicuous places in the locality . 


